नवनिर्मित पालघर जिल्ह्यासाठी पोलीस 
अधिक्षक कार्यालयाकरिता पोलीस अधिक्षक, 
ठाणे ग्रामीण अधिनस्त कार्यालये / पोलीस 
ठाण्यातील कार्यकारी / अकार्यकारी पदे 
तसेच वाहने, शास्त्रे, दारुगोळा, साधनसामुग्री 
वर्ग करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः ओपीओ-०३१४/प्र.क्र.४७/पोल-३ 
मंत्रालय, जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर-१, 
कफ परेड, मुंबई-४०० ००५. 
तारीख: ३१ जुले २०१४ 


वाचा : 
१) शासन अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र. प्राफेब-११०८/प्र.क्र.१६७/ ठाणे/ 
म-१०, दिनांक १७ जून २०१४ 
२) पोलीस महासंचालक, मुंबई यांचे पत्र क्र. पोमसं/२६-अ/४७/पालघर/ 
१६९/२०१४, दिनांक ९ जुले २०१४ 
प्रस्तावना : 


राज्य मंत्रिमंडळाने दिनांक १३ जून २०१४ च्या बैठकीमध्ये ठाणे जिल्हयाचे विभाजन करुन 
पालघर हा नवीन जिल्हा निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या जिल्हयाचे मुख्यालय पालघर येथे 
राहणार असून, तो दिनांक १ ऑगस्ट २०१४ पासून अस्तित्त्वात येणार आहे. या नवनिर्मित जिल्हयात 
पालघर, वसई, डहाणू, तलासरी, जव्हार, वाडा, मोखाडा व विक्रमगड या ८ तालुक्यांचा SAAT आहे. 
तशी शासन अधिसूचना महसूल व वन विभागाने दिनांक १७ जून २०१४ रोजी प्रसिद्ध केली आहे. 

या नवनिर्मित जिल्हयासाठी जिल्हा पोळीस अधिक्षक यांचे कार्यालय सुरु करणे व त्यासाठी 
सर्व व्यवस्था करणे आवश्‍यक ठरले आहे. यामुळे पोलीस अधिक्षक, ठाणे ग्रामीण अधिनस्त कार्यालय / 
पोळीस ठाणी यामधील कार्यकारी / अकार्यकारी पदे तसेच वाहने, बिनतारी संदेश साधनसामुग्री, शास्त्रे 
व दारुगोळा इत्यादी साधनसामुग्री नवनिर्मित पोलीस अधिक्षक, पालघर कार्यालयाकडे वर्ग करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः अपीओ-०३१४/प्र.क्र.४७/पोल-३ 


शासन निर्णय : 


पालघर हा नवीन जिल्हा दिनांक १ ऑगस्ट २०१४ पासून अस्तित्त्वात येणार आहे. त्यामुळे 
नवनिर्मित पोलीस अधिक्षक, पालघर कार्यालय त्वरेने कार्यान्वित होण्याच्या दृष्टीने पोळीस 


महासंचालक, मुंबई यांनी संदर्भाधीन-२ येथील दिनांक ९ जुले २०१४ च्या पत्रान्वये प्रस्तावित 
केल्याप्रमाणे पोलीस अधिक्षक, ठाणे ग्रामीण यांचे अधिनस्त कार्यालये / पोळीस ठाणी यामधील 


खालील तक्त्यात नमूद केलेली विविध संवर्गातील कार्यकारी / अकार्यकारी पदे व साधनसामुग्री 


नवनिर्मित पालघर जिल्हयात वर्ग करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
१. कार्यकारी / अकार्यकारी पदे (एकूण ३,०२०) 


अ.क्र. पदनाम पदसंख्या 
1 १_| 2 3 
Pa अप्पर पोलीस अधिक्षक शिक el 
२ | पोलीस उपअधिक्षक g 
3 | पोलीस निरीक्षक me) 
| 8 | सहायक पोलीस निरीक्षक ४८ 
५ | सहायक पोलीस निरीक्षक फर्स्ट क्लास मास्टर ३ 
६ | पोलीस उपनिरीक्षक १२१ 
1७ | पोलीस उपनिरीक्षक फर्स्ट क्लास मास्टर ७ 
८ | पोलीस उपनिरीक्षक सेकंड क्लास इंजिन ३ 
९ । सहायक पोलीस उपनिरीक्षक २२६ 
| qo | सहायक पोलीस उपनिरीक्षक एम.व्ही.एफ. | 1 ae 
११ | १ | सहायक पोलीस उपनिरीक्षक लाँच सारंग २० 
१२ | सहायक पोलीस उपनिरीक्षक लाँच इंजिन ड्रायव्हर २२ 
१३ । सहायक पोलीस उपनिरीक्षक आर.एम. 1 १ 
| १४ | हेड कॉस्टेबल ४२७ 
१५ | हेड कास्टेबल एम.व्ही.एफ.॥ १ 
१६ | हेड कॉस्टेबल लांच fel ड्रायव्हर 2 
१७ | हेड कास्टेबल Sey. ai. q 
१८ | पोलीस नाईक ६१५ 
१९ | पोलीस नाईक एम.व्ही.एफ. Ill 1 १ 
२० | पोलीस कास्टेबल १,३८४ 
२१ | पोलीस कॉास्टेबल टेक्निशियन (हेल्पर) ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपीओ-०३१४/प्र.क्र.४७/पोल-३ 


अ.क्र पदनाम पदसंख्या 
I. १_| २ ३ 
२२ | पोलीस कास्टेबल Gra खलाशी ४९ 
२३ | कार्यालयीन अधिक्षक १ 
२४ | लघुलेखक १ 
२५ । वरिष्ठ लिपिक १३ 
२६ । कनिष्ठ लिपिक ३२ 
२७ | शिपाई षु 
२८ | सफाईंगार/ स्वच्छक 2 
२९ | सहायक स्वयंपाकी १ 
30 । मेस सर्व्हंट १ 
| | एकूण ३,०२० 


२. साधनसामुग्री : पोळीस अधिक्षक, ठाणे ग्रामीण अधिनस्त कार्यालय / पोलीस ठाणी यांच्याकडील 


खालील तक्त्यात नमूद केलेली वाहने-१७५, बिनतारी संदेश साधनसामुग्री-३०४, शास्त्रे-१,०८४ व 
दारुगोळा-१,२६,६६१ ही साधनसामुग्री नवनिर्मित पोलीस अधिक्षक, पालघर कार्यालयाकडे वर्ग 
करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


१) वाहने ( एकूण १७५) 
कार | तवेरा | महिंद्र | टाटा | टाटा | Oe | जिप्सी | लाईट | बिग | मोटार | बोटी | एकूण 
जीप | सुमो | २०७ व्हॅन । व्हॅन | सायकल 
wn Za 23 १४ २ ३ शि | qo ५. | १०८ | ७ | १७५ 
२) बिनतारी संदेश साधनसामुग्री (एकूण ३०४) 
VHF sets | ५॥-७/.1. Battery Charger Mobile PA PDFMD HHMD Total 
System 
Rc दद Ys 4S 33 8 & 208 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपीओ-०३१४/प्र.क्र.४७/पोल-३ 


३) शास्त्रे (१,०८४) 
| SLR AK- | carbin | Pistol MINI GAS | Revolver | A.A. | Pistol | Pistol | Pistol 12 Anti | Insas Insas Total 
7.62 47 e 9mm PRO GUN Regular | Rifle | Glock | Glok | Glok Bore riot Rifle LMG 
mm 7.62 | 9mm PRAYERS 5! 0.38" 7.62 | 19.9 Nee 26.9 Fane gun 5.56 5.56 
mm mm mm mm mm ction mm mm 
५९२ ९ | ९३ | WO] 388 | ५ | १९ | ३० | ३४ १० | © | | 89 | 2 | 3 3 | १,०८४ 
४) दारुगोळा ( एकूण 9, 26,669 ) 
7.62 mm 7.62 9mm 0.38" 0.455" | 5.56mm | Rubber | 12 Bore Total 
SLR mm Ak Bullet 
५८,४१६ | ७,२३१ | 3,904 | १४,६३६ | 3,332 | ४,३६८ १३२ १,४४० | १,२६,६६१ 
३. उपरोक्त ३,०२० पदे नवनिर्मित पालघर जिल्हयाकडे वर्ग करण्यात आल्यामुळे पोलीस 


अधिक्षक, ठाणे (ग्रामीण) यांनी सदर पदांच्या वेतन व भत्त्याचे अनुदान वित्तीय नियमांचे पालन करुन 
पोलीस अधिक्षक, पालघर कार्यालयाकडे तात्काळ वर्ग करावे. 


४. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१४०७३११५५३४१८०२९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


प्रत, 


१) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२) मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


३) मा. मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


मा. राज्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 


) 
) 
) 
8) 
) 
) 
) 


५) मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 


६) अपर मुख्य सचिव(गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक. 
७) अपर मुख्य सचिव, महसुल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


Charushila 
Chandrakant 


Digitally signed by Charushila 
Chandrakant Tambekar 

DN: CN = Charushila Chandrakant 
Tambekar, C = IN, S = 
MAHARASHTRA, O = 

G 


OVERNMENT OF 


Tambekar 


चारुशीला तांबेकर 
शासनाचे सहसचिव 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


MAHARASHTRA, OU = HOME 
Date: 2014.07.31 17:33:40 +05'30' 


शासन निर्णय क्रमांकः अपीओ-०३१४/प्र.क्र.४७/पोल-३ 


८) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९) पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१०) महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, मुंबई. 

११) महासंचालक, गृहरक्षक दल तथा संचालक, नागरी संरक्षण दल, मुंबई. 

१२) महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य पोलीस सुरक्षा मंडळ, मुंबई. 

93) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ, मुंबई. 

१४) सचिव (विशेष), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५) सर्व परिक्षेत्रिय विहोष पोलीस महानिरिक्षक. 

१६) सर्व पोलीस आयुक्त. 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


१७) सर्व जिल्हा पोलीस अधिक्षक. 

१८) सर्व समादेशक, राज्य राखीव पोलीस बल. 

१९) महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
२० जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे./ पालघर. 

२१) सर्व सहसचिव / उपसचिव, गृह विभाग. 

२२) निवड नस्ती / पोल-३. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


